महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेला दावा क्र.४/२००४ 

अँड. के.आर. परासरन, विशेष समुपदेशी ( Special 
Counsel ) यांच्या व्यावसायिक फी वाढीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश, क्रमांक : मकसी-१३१६/प्र.क्र.७१/२०१६/३६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १६ जुले, २०१८ 


वाचा :- १) शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग, क्रमांक: ६३३/ई-शाखा, दि.१४/०६/२००७. 

२) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: मकसी-१००७/प्र.क्र.१४/२००७/३६, 
दि.०७/०७/२००७. 

३) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: मकसी-१००७/प्र.क्र.४०/का.३६, 
दि.२८/१२/२००७. 

४) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: मकसी-१०१२/३०८/प्र.क्र.११७/भाग-२/३६, 
दि.०१/०३/२०१३. 

५) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: मकसी-१०१२/२६७/प्र.क्र.१०१/२०१२/३६, 
दि.०७/०४/२०१६. 


आदेठा 
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
दावा क्र.४/२००४ चे कामकाज पाहण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ ऑॅड.के.आर. परासरन, माजी अँटर्नी जनरल यांची 
विशेष समुपदेशी (Special Counsel) म्हणून संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रानुसार नियुक्ती करण्यात आलेली 
असून संदर्भाधीन अ.क्र.२ व ३ येथील आदेशान्वये त्यांना त्यांच्या मागणीनुसार व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्यात आलेली होती. त्यानंतर संदर्भाधिन अ.क्र.५ येथील आदेशान्वये त्यांच्या व्यावसायिक फीमध्ये वाढ 
करण्यात आली होती. 


२. ज्येष्ठ विधिज्ञांना अपवादात्मक बाब म्हणून त्यांच्या मागणीनुसार उचित मानधन अदा करण्याबाबत 
दि.०७/०७/२०१६ रोजी उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार अँड.के.आर. परासरन, 
विशेष समुपदेश्ी यांना खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे व्यावसायिक फी मंजूरीस याद्वारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


i) Admission / After notice Rs.15,00,000/- 
ii) For Final disposal Rs.25,00,000/- 
iii) For Regular hearing Rs.30,00,000/- 


३. अड.के.आर. परासरन, विशेष समुपदेशी यांना व्यावसायिक फी आगाऊ प्रदान करण्यास (Fees will 
be paid in advance) संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.०१/०३/२०१३ च्या शासन आदेशातील अटीच्या अधिन 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदरचे आदेश यथास्थिती लागू राहतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः मकसी-१३१६/प्र.क्र.७१/२०१६/३६ 


४. हे आदेश दि.०७/०७/२०१६ पासून लागू होतील. 

4. वरील बाबीवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ए-४, २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा-०९०- 
सचिवालय (००) (०१) सामान्य प्रशासन विभाग, २८-व्यावसायिक सेवा - योजनेतर दत्तमत (२०५२००२५)" या 
अर्थसंकल्पीय लेखा शीर्षाखाली खर्ची टाकून तो दरवर्षीच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

६. हे आदेश विधी व न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५४४-२०१८/ई, दि.१२ जून, २०१८ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०५/२०१८/व्यय-४, दि.१८/०६/२०१८ अन्वये त्या विभागांनी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


७. हे Seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०७१६१५५१३०२२०७ असा आहे. हे आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Krishna Bhosale 


Sa nj ay KriSh a rear ctcoveomntottanrsnrou-cene 


Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68fad25d7626a3cc798a2cdee2480a108e46d2bc3c 


Bhosale Se 
(a. कृ. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
२. मा.मंत्री, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) तथा समन्वयक मंत्री, सीमा प्रश्न यांचे 
खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

३. मा.राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 
९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१०. प्रा.एन.डी.पाटील, अध्यक्ष, तज्ञ समिती, ए-१, रुईकर कॉलनी, ता.करवीर, कोल्हापूर-४१६००५. 
११. अँड.के.आर.परासरन, माजी अँटर्नी जनरल, आर-२०, ग्रेटर कैलाऱ-१, नवी दिल्ली-११००४८. 
१२. श्री.शिवाजी म.जाधव, अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, आदित्य Mos, ए-८०, सेक्टर-१४, नॉयडा-२०१३०१. 
१३. विधी व न्याय विभाग (ई शाखा), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१४. वित्त विभाग (व्यय-४), HATHA, मुंबई-४०००३२. 
१५. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५ / कार्यासन-२६), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१६. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


